RNI No . MAHBIL/ 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक ४३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६- डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ [ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
__ शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 5th November 2015 


NOTIFICATION 


No. SPP - 2015 / A . S . 48 / D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv . Smt. Vidya Kasle as “ Special Public Prosecutor " for 
conducting all the matters arising out of C . R . No. 56 / 2015 registered at D . C . B . C . I. D . Mumbai 
( MIDC Police Station, C . R. No. 00/ 2015 ). 

2 . The fees of Smt. Vidya Kasle , Special Public Prosecutor , shall be paid by Home 
Department as per the proposal approved by this dept. 


3 . Her appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 


4 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. R. KELUSKAR, 


Under Secretary to Government. 


भाग एक - ( म . उ.वि .) - १ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ -११, शके १९३७ 
प्र. संचालक , बाष्पके आणि अध्यक्ष परीक्षक मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

__ अधिसूचना 
क्र . एस बी -३ / परीक्षा शाखा/ २०१५ / २६९८४, बाष्पक प्रचालक अभियंता प्रमाणपत्र परीक्षा, तेरणा इंजिनिअरींग कॉलेज, नेरुळ , नवी 
मुंबई ४००७०६ येथे दिनांक ३० जानेवारी २०१६ ते १ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत किंवा परीक्षा संपेपर्यंतच्या दिवसापर्यंतच्या कालावधीत 
सकाळी १० -०० वाजल्यापासून संध्याकाळी ५- ०० वाजेपर्यंत घेण्यात येईल . 
परीक्षेचे अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख १४ डिसेंबर २०१५ पर्यंत राहील . 

सं . लो . कुंभलवार , 
प्र. संचालक , बाष्पके आणि अध्यक्ष 
परीक्षक मंडळ , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मंत्रालय विस्तार , मुंबई - ३२ 

अधिसूचना 
क्रमांक . शासन निर्णय क्र . आकृवि-२००९ / प्र.क्र . २३६/ १५- अ, दिनांक २९ जुलै २००९ अन्वये श्रीमती शर्मिला नरेन्द्रसिंग जाधव , यांची 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, वर्ग-२ ( कनिष्ठ ) मधील पदावर नामनिर्देशनाने , त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून म्हणजे दिनांक ७ ऑगस्ट 
२००९ ते दिनांक ६ ऑगस्ट २०११ या दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. श्रीमती शर्मिला जाधव यांनी 
त्यांच्या परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला आहे . श्रीमती शर्मिला जाधव यांनी परिविक्षा कालावधीत कृषि विभागाच्या राजपत्रीत 
अधिकाऱ्याकरिता विहित भाषा परीक्षेतून सुट व विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. श्रीमती शर्मिला जाधव यांनी 
परिविक्षा कालावधीत नैमितीक रजेव्यतिरिक्त १७ दिवस अर्जीत रजा उपभोगली असल्याने त्यांचा परिविक्षा कालावधी देय दिनांक ६ ऑगस्ट 
२०११ रोजी समाप्त न होता वाढवून दिनांक २३ ऑगस्ट २०११ ( म .नं .) रोजी पुर्ण होतो . सबब, त्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग- २ ( कनिष्ठ ) 
मधील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिनांक २४ ऑगस्ट २०११ (म.पू .) पासून दिर्घ मुदतीच्या तत्वावर पुढे सुरू ठेवण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

वि . द. ठाकूर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मंत्रालय विस्तार , मुंबई -३२ 

अधिसूचना 
क्रमांक . शासन निर्णय क्र . आकृवि - २००९ /प्र. क्र .२३६ /१५ - ओ, दिनांक २९ जुलै २००९ अन्वये, श्रीमती कांचन किसन तागड, यांची 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, वर्ग-२ ( कनिष्ठ ) मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून म्हणजे दिनांक ११ ऑगस्ट 
२००९ ते दिनांक १० ऑगस्ट २०११ या दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. श्रीमती कांचन तागड, यांनी 
त्यांच्या परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला आहे. श्रीमती कांचन तागड, यांनी परिविक्षा कालावधीत कृषि विभागाच्या राजपत्रित 
अधिकाऱ्याकरिता विहित भाषा परीक्षेतून सुट व विभागीय लेखापरीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. श्रीमती कांचन तागड, यांनी 
परिविक्षा कालावधीत नैमित्तिक रजेव्यतिरिक्त २९ दिवस अर्जीत रजा उपभोगली असल्याने त्यांचा परिविक्षा कालावधी देय दिनांक १० ऑगस्ट 
२०११ रोजी समाप्त न होता वाढवून दिनांक ८ सप्टेंबर २०११ ( म.नं.) रोजी पुर्ण होतो . सबब, त्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग - २ ( कनिष्ठ ) 
मधील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिनांक ९ सप्टेंबर २०११ ( म. पू.) पासून दिर्घ मुदतीच्या तत्वावर पुढे सुरू ठेवण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

वि . द. ठाकूर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६- डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ ३ 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ . 

दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१५ . 

अधिसूचना 
क्रमांक एसपीपी. २०१५ / अनौ. सं . ९४ / का . १४ . - महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम १९८४ , 
नियम ४४ अन्वये महाराष्ट्र शासन मा . मुंबई उच्च न्यायालय येथे कॉफेपोसा कायद्यांतर्गत ( Cofeposa Act ) दाखल सर्व न्यायालयीन प्रकरणे 
पहाण्याकरिता/ हाताळण्याकरिता अॅड श्रीमती अरुणा पै यांची खालील अटींच्या अधीन राहून पुढील आदेशापर्यंत विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्ती करत आहे . 

२. उपरोक्त अधिवक्त्यास या विभागाच्या दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार व त्यामध्ये वेळोवेळी 
होणाऱ्या सुधारणेप्रमाणे व्यावसायिक फी देय राहील. 

३. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम , १९८४ मध्येदिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन 
राहील. 

४ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहेत 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गो . ते. रुग्णालय आवार , ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ . 
संदर्भ. - (१ ) संचालनालयाचे पत्र क्र . आस्था / स्वेसेनि / नपुद - २००९ / आयु-३ / २०१५/ ३९५७, 

दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजीचे पत्र . 
( २ ) समक्रमांकाची दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१५ रोजीची अधिसूचना 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक . निवसे ०९१४ / प्र. क्र . १२६ / आयु-१. - उपरोक्त संदर्भाधीन क्र . २ येथील वैद्य नरेंद्र पु. दलाल , सहयोगी प्राध्यापक यांची 
स्वेच्छासेवानिवृत्तीची अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेत वैद्य नरेंद्र पु. दलाल, सहयोगी प्राध्यापक , रा. आ . पोदार 
वैद्यक महाविद्यालय, मुंबई ऐवजी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय , उस्मानाबाद असे वाचावे. 


स . सं . बेनके , 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग एक - ( म. उ. वि .) - १अ 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६ - डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ -११, शके १९३७ 

कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसास विभाग 

मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक शासन निर्णय क्र . आकृवि-२००९/ प्र. क्र .२२६ /१५- अ.- दिनांक २९ जुलै २००९ अन्वये, श्री. तानाजी वसंत खर्डे, यांची महाराष्ट्र 
कृषि सेवा, गट - अ मधील पदावर नामनिर्देशनाने , त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून म्हणजे दिनांक ४ ऑगस्ट २००९ ते दिनांक 
३ ऑगस्ट २०११ या दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . श्री . तानाजी खर्डे, यांनी परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केला आहे. श्री . तानाजी खर्डे, यांनी परिविक्षा कालावधीत कृषि विभागाच्या राजपत्रीत अधिकाऱ्याकरिता विहित 
भाषा परीक्षेतून सूट व विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे . श्री . तानाजी खर्डे, यांनी परिविक्षा कालावधीत नैमित्तिक 
रजेव्यतिरिक्त ७१ दिवस अर्जीत रजा उपभोगली असल्याने त्यांचा परिविक्षा कालावधी देय दिनांक ३ ऑगस्ट २०११ ( म . नं .) रोजी समाप्त 
न होता वाढवून दिनांक १३ आक्टोबर २०११ ( म.नं . ) समाप्त होतो. सबब, त्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट - अ मधील तात्पुरती स्थानापन्न 
नियुक्ती दिनांक १४ आक्टोबर २०११ (म.पू.) पासून दिर्घ मुदतीच्या तत्वावर पुढे सुरू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने , 

वि . द. ठाकूर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

date 6th November 2015 . 


NOTIFICATION 


No. SPP - 1015 / 1029 /( 204 )/D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8 ) of 
the section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv . Shri Dinesh Tiwari as “ Special Public Prosecutor " for 
conducting the case bearing No. 83 / 2014 pending before Sessions Court, Mumbai which is 
arising out of C . R . No. 204 /2013 registered at Juhu Police Station . 


2 . Lump sum fees of Rs. 50 , 000 (Rupees Fifty Thousand Only ) as quoted by Shri Dinesh 
Tiwari has been already deposited by the applicant Smt. Rabia Khan to the Government, vide 
R . B . I. Challan No. 502160 /2159 , dated 28th October 2015 . The amount will be paid to Adv . 
Shri Dinesh Tiwari after completion of the case . 

3 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules, 1984 . 


4 . The Government reserves the right to revoke/modify/annual the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . R . KELUSKAR , 


Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६ - डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५- ११ , शके १९३७ ५ 

कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक आकृवि . २००९ / प्र.क्र . २३६ / १५ - ओ. - दिनांक २९ जुलै २००९ अन्वये, श्रीम . सोनाली भगवान कांबळे , यांची महाराष्ट्र कृषि 
सेवा, वर्ग -२ ( कनिष्ठ ) मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून म्हणजे दिनांक २८ ऑगस्ट २००९ ते 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०११ या दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . श्रीम . सोनाली कांबळे , यांनी त्यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला आहे. श्रीम. सोनाली कांबळे यांनी परिविक्षा कालावधीत कृषि विभागाच्या राजपत्रीत 
अधिकाऱ्याकरिता विहित भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली असून विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा त्यांनी उत्तीर्ण 
केली आहे . श्रीम. सोनाली कांबळे यांनी परिविक्षा कालावधीत नैमित्तिक रजेव्यतिरिक्त २७ दिवस अर्जीत रजा उपभोगली असल्याने त्यांचा 
परिविक्षा कालावधी देय दिनांक २७ ऑगस्ट २०११ रोजी समाप्त न होता वाढवून, दिनांक २३ सप्टेंबर २०११ (म.नं.) रोजी समाप्त होतो. 
सबब, त्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग- २ ( कनिष्ठ ) मधील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिनांक २४ सप्टेंबर २०११ (म.पू. ) पासून दिर्घ 
मुदतीच्या तत्वावर पुढे सुरू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

वि . द. ठाकूर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसास विभाग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 

अधिसूचना 
क्रमांक आकृवि . २००९ / प्र. क्र . २२६ / १५- ओ. - दिनांक २९ जुलै २००९ अन्वये , श्री . संजय गोपाळराव काचोळे , यांची महाराष्ट्र कृषि 
सेवा , गट - अ मधील पदावर नामनिर्देशनाने , त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून म्हणजे दिनांक २८ जुलै २००९ ते दिनांक २७ 
जुलै २०११ या दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. श्री. संजय काचोळे, यांनी त्यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केला आहे. श्री . संजय काचोळे यांनी परिविक्षा कालावधीत कृषि विभागाच्या राजपत्रीत अधिकाऱ्याकरिता विहित 
भाषा परीक्षेतून सूट व विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. श्री . संजय काचोळे यांनी परिविक्षा कालावधीत नैमित्तिक 
रजेव्यतिरिक्त ३० दिवस अर्जीत रजा उपभोगली असल्याने व विभागीय लेखा परीक्षा ३१६ दिवस उशिराने उत्तीर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षा 
कालावधी देय दिनांक २७ जुलै २०११ रोजी समाप्त न होता वाढवून , दिनांक ७ जून २०१२ ( म.नं .) समाप्त होतो. सबब, त्यांची महाराष्ट्र 
कृषि सेवा, गट- अ मधील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिनांक ८ जून २०१२ ( म.पू.) पासून दिर्घ मुदतीच्या तत्वावर पुढे सुरू ठेवण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

वि . द. ठाकूर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६- डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५-११, शके १९३७ 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन , मुंबई , दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१५ 
क्रमांक १/ दोन / ४२३६२ / क - १. - मा . विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या आस्थापनेवरील रु . १५, ६००- ३९ , १०० व ग्रेड वेतन 
रु . ५,४०० या वेतनसंरचनेतील “ खाजगी सचिव तथा जनसंपर्क अधिकारी ” हे पद रु. १५,६०० - ३९ , १०० व ग्रेड वेतन रु. ७,६०० 
या वेतनसंरचनेत उन्नत करण्यात आले असून , सदर पदावर डॉ . राजेश भागवतराव देशमुख , अप्पर जिल्हाधिकारी, महसूल विभाग यांची 
दिनांक २९ जानेवारी २०१५ (म.पू.) पासून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे . 

___ मा. विरोधी पक्षनेता , महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या आस्थापनेवरील “ खाजगी सचिव तथा जनसंपर्क अधिकारी ” हे पद अस्थायीरीत्या 
उन्नत करण्यात आलेल्या रु . १५, ६००- ३९,१०० व ग्रेड वेतन रु . ७, ६०० या वेतनसंरचनेची कालमर्यादा मा . विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र 
विधानपरिषद यांच्या पदावधीपर्यंत किंवा डॉ. राजेश भागवतराव देशमुख, अप्पर जिल्हाधिकारी , महसूल विभाग हे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत 
असेपर्यंत यापैकी जो अगोदरचा कालावधी असेल तोपर्यंतच राहील . 

या वरील खर्च “ २०११, संसद, राज्य / संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळे , ०२- राज्य / संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळे , १०३-विधानमंडळ सचिवालय , 
( ०० ) ( ०१) महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ( २०११ ००७६ ) ( ०१) वेतन (दत्तमत ) मागणी क्र . झेडसी-१ ” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल . 

वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक (१ ) ३१२/ २०१५ / सेवा -९, दिनांक १५ जुलै २०१५ , ( २) मु .मं .स. नस्ती क्र . ७४६३, 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार सदरहू आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

ऋतुराज ज. कुडतरकर , 

उप सचिव , 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

___ अधिसूचना 
क्रमांक. रामंठ. २०१५/ प्र.क्र . १९० / ३० , दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१५. - जपानच्या ओसाका सिटी विद्यापीठाकडून मानद डॉक्टरेट ही 
पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने श्री . देवेंद्र फडणवीस, मा . मुख्यमंत्री यांचे अभिनंदन करून खालीलप्रमाणे 
ठराव पारित केला आहे : 

“ श्री . देवेंद्र फडणवीस, मा . मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना जपानच्या ओसाका सिटी विद्यापीठाकडून मानद डॉक्टरेट ही पदवी 
प्रदान करण्यात येणार आहे. श्री . देवेंद्र फडणवीस , मा . मुख्यमंत्री हे ओसाका सिटी विद्यापीठाकडून मानद डॉक्टरेट मिळविणारे प्रथम 
भारतीय आहेत . ओसाका सिटी विद्यापीठाकडून दिली जाणारी सर्वोच्च पदवी असून मागील २० वर्षांमध्ये आतापर्यंत केवळ १० लोकांनाच 
पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. श्री . देवेंद्र फडणवीस , मा . मुख्यमंत्री हे महाराष्ट्रात परिवर्तन करण्यासाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांची 
विद्यापीठाने प्रशंसा केली आहे. श्री . देवेंद्र फडणवीस , मा . मुख्यमंत्री यांचे मंत्रिमंडळ सदस्यांनी अभिनंदन केले. " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

स्वा . शि . क्षत्रिय , 
शासनाचे मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते 


बधवा 


नोव्हेंबर २६- डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 


७ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक . बीएमसी-२५१५/ प्र.क्र . १०५३/ नवि -२१. - मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ (१८८८ चा मुंबई III) मधील 
कलम ५४ च्या पोट-कलम ४ अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन श्री . एस . व्ही . श्रीनिवास , भारतीय प्रशासन 
सेवा यांची अतिरिक्त आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका या पदावर दिनांक ४ जुलै २०१३ (म.पू.) पासून प्रतिनियुक्तीने नेमणूक 
करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स. दि . खरात , 

शासनाचे अवर सचिव . 
नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक . बीएमसी- २५१४ / प्र.क्र . २७० / नवि - २१ . - मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ ( १८८८ चा मुंबई III) मधील 
कलम ५४ च्या पोट- कलम ४ अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन श्री . संजय देशमुख, भारतीय प्रशासन सेवा 
यांची अतिरिक्त आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका या पदावर दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१४ ( म.पू.) पासून प्रतिनियुक्तीने नेमणूक 
करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . दि . खरात, 
शासनाचे अवर सचिव . 


पोलीस अधीक्षक, जळगाव 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक . ८१ / सीबी-५ / ५८ /प्रवेश बंद/ २०१५ . मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ ( १९५१ चा अधि. २२) यांचे कलम ( १) खंड ( २ ) 
अन्वये जे आदेश करण्याचे योजले आहे त्या आदेशाचा मसुदा कलम ३३ पोट- कलम ( ६ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे त्यामुळे परिणाम 
होण्याचा संभव असलेल्या सर्व लोकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , ही 
अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक (१) महिन्यानंतर पोलीस अधीक्षक , जळगाव उक्त मसुद्याचा विचार करतील. 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील उपरोक्त 
मुदत संपण्यापूर्वी येतील त्यावर पोलीस अधीक्षक, जळगाव विचार करतील . 


आदेश मसुदा 
ज्याअर्थी, जळगाव शहरातील वाहनांच्या रहदारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून दिवसेंदिवस नवीन वाहनांच्या उप-प्रादेशिक 
परिवहन विभाग, जळगाव कडेस मोठ्या प्रमाणात नोंदणी होत आहे . जळगाव शहराचा विचार करता जळगाव शहरात आकाशवाणी चौक 
ते रेल्वे स्टेशन पावेतोचा मार्ग व टॉवर चौक ते नेरि नाका चौक मार्ग हे वाहनांच्या वाहतुकीकरिता मोठ्या प्रमाणात वापर केले जाणारे 
मार्ग असून सदर मार्गावर जिल्हाधिकारी कार्यालय , शाळा, महाविद्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रेल्वे स्टेशन, बस स्थानक , मुख्य 
बाजारपेठा, सरकारी व खाजगी दवाखाने , बँक व मोठ्या प्रमाणात नागरीवस्ती आहे. तसेच जळगाव शहरातील रेल्वे स्टेशन व बस स्टॅण्ड 
करिता नागरिकांना जाणेकरिता नेहरू चौक ते रेल्वे स्टेशन हाच एक मुख्य मार्ग उपलब्ध असून जळगाव रेल्वे स्थानकावर रेल्वे गाड्यांचा 
मोठ्या प्रमाणात थांबे असल्याने सदर वेळेदरम्यान जळगाव रेल्वे स्थानकांवर येणारे व जाणारे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते . 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 
सदर रेल्वे स्टेशन रोड व जळगाव शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल जवळ जळगाव शहरातील खाजगी ट्रव्हल्स ( लक्झरी 
बसेस ) व तिकीट बुकींग प्रतीनिधी हे प्रवासी बसविणे व चढविणे, मालाची चढ-उतार करणे त्यांचे मालकीचे अथवा प्रतिनिधींचे लग्झरी 
बसेस सदर ठिकाणी आणत असतात . सदर वाहने सार्वजनिक रस्त्यावर उभे राहत असल्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीस मोठ्या प्रमाणात 

अडथळा निर्माण होऊन वाहतुकीची कोंडी होत असते . वेळोवेळी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे सर्वसाधारण जनतेमध्ये असंतोषाचे वातावरण 
निर्माण झाले असून, सदर लक्झरी वाहने सार्वजनिक रोडवर ( आम रोडवर ) थांबल्यामुळे अपघात होऊन प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

तसेत सदर लग्झरी वाहने थांबत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडिअम परिसरात येणाऱ्या लक्झरी वाहनांमुळे रिंगरोड, प्रताप 
नगर, पोलीस वसाहत परिसरातील वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना सदर लक्झरी वाहनांमुळे त्रास होत असून त्यांच्या सुरक्षिततेस धोका 
असलेबाबतचे लेखी निवेदन इकडील कार्यालयात सादर केले असून सदर लक्झरी बस संदर्भात आमचे समक्ष वेळोवेळी जळगाव शहरातील 
नागरिकांच्या तोंडी स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या असून सर्व सामान्य नागरिकांचा तक्रारींचा विचार करता व जळगाव शहरातील वाहतुकीचा 
प्रश्न लक्षात घेता व शहरातील शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, सर्व नागरिक व वाहनधारक यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यावरील 
ठिकाणी वाहतुकीचे नियमन करणे इष्ट आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, आता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२ ) यांचे कलम ( १) खंड ( २) अन्वये माझ्याकडे विहीत 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . जालींदर सुपेकर , पोलीस अधीक्षक , जळगाव याद्वारे पुढील आदेश करण्याचे योजिले 
आहे . 

जळगाव शहरातील आकाशवाणी चौक ते रेल्वे स्टेशन पावेतो जाणारे सर्व रस्ते व रेल्वे स्टेशन ते नेरी नाका चौक पावेतो जाणारे 
रस्त्यावर जाणेस व येणेस सर्व प्रकारची खाजगी लक्झरी बसेस वाहनांना सदर मार्गावर प्रवेश बंदी करण्यात येत आहे. 

या आदेशान्वये कोणतेही उल्लंघन हे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ ( सन १९५१ चा अधिनियम क्रमांक -२२ ) यांचा कलम १३१ 
प्रमाणे अपराध ठरेल . 

जळगाव शहर महानगरपालिका यांनी रस्त्याच्या टोकास वरील बाबतच्या योग्य सूचना फलक लावावेत . 
सदर आदेश हा प्रसिद्ध झाल्या दिनांकापासुन अंमलात येत आहे . 


डॉ जालींदर सुपेकर, 
पोलीस अधीक्षक , जळगाव . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६ - डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५- ११ , शके १९३७ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र शासन नियुक्त / समता 
नागरी सह . पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे 

आदेश 


क्रमांक २२७ /१५ वि . व. अ. / म.स. का . क . १५६/ स्थावर मालमत्ता जप्तीचा आदेश. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी , युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र शासन नियुक्त समता नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या., निरा. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . किरण चंद्रकांत शिंदे, 
रा . बारामती, स्वातंत्र सैनिक , संभाजीराव गांलिंदेनगर, त्रिवेणी अपार्टमेंट, ता. बारामती, जि . पुणे व त्यांचे जामिनदार यांचेकडील समता नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा ., ता . परंदर , जि . पणे चे कर्ज रक्कम रुपये २५ , ४४. ८२६ .०० (पंचवीस लाख चौवेचाळीस हजार आठशे सव्वीस 
रु . फक्त ) व दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ पासूनचे व्याज दंडव्याज नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी श्री . किरण चंद्रकांत शिंदे, रा. बारामती, स्वातंत्र्य सैनिक , संभाजीराव गांलिंदेनगर, त्रिवेणी अपार्टमेंट , ता . बारामती, जि . पुणे यांची व 
जामिनदार तसेच सहकर्जदार श्री . मनोज बबनराव मंडलीक यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला हुकूमनामा ज्या पक्षकाराविरुद्ध वसुली तारण देणाऱ्या जमीन गावाचेनाव मिळकत क्षेत्र चौ. फूट 
क्रमांक व दिनांक दाखला देण्यात आला आहे मालकाचे नाव तालुका व जिल्हा गट क्रमांक क्षेत्र आर 
त्याचे नाव 

( ३ ) 
१०१ / ८७४ / १२ / २०१५ श्री . किरण चंद्रकांत शिंदे श्री . मनोज बबनराव 

३६ / २अ/ २अ/ २ ० हे. ४१ आर 
०८ /०५ / २०१५ . 

मंडलिक . 

ता. फलटण , ब / २ / २ 

जि . सातारा . 
१०१/ ८७४/ १२ / २०१५ श्री. किरण चंद्रकांत शिंदे श्री . किरण चंद्रकांत शिंदे बारामती, २९२/ २ / अ 

० हे. २७ आर 
०८ / ०५ / २०१५ . 

ता. बारामती, 

क्षेत्रा पैकी शिंदे 
जि . पुणे . 

यांचेहिस्याचे. 
___ जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


( ६ ) 


युवराज नारायण फरांदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

महाराष्ट्र शासन नियुक्त , 
समता नागरी सह . पतसंस्था मर्या., 
निरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे. 


भाग एक - ( म .उ.वि .) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र शासन नियुक्त / समता 
नागरी सह . पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे 

आदेश 
क्रमांक २२६ / १५ वि . व. अ ./ म. स . का . क ./ १५६ / स्था . मालमत्ता फेर जप्त आदेश / १५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी , युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी , महाराष्ट्र शासन नियुक्त समता नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या.,निरा , ता . पुरंदर, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्रीमती आरुणा 
खाडे रा. कविवर्य मोरोपंत सोसायटी , भिगवण रोड , बारामती, ता . बारामती जि . पुणे व त्यांचे जामिनदार यांचेकडील समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या. निरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये ६, १९ ,५३२.०० ( अक्षरी रुपये सहा लाख एकोणीस हजार पाचशे बत्तीस रु. फक्त ) 
व दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ पासूनचे व्याज दंडव्याज नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
श्रीमती आरुणा संजय खाडे, रा . कविवर्य मोरोपंत सोसायटी , भिगवण रोड, बारामती, ता . बारामती, जि . पुणे 

त्याअर्थी श्रीमती आरुणा संजय खाडे, रा. कविवर्य मोरोपंत सोसायटी, भिगवण रोड, बारामती, ता . बारामती, जि . पुणे यांचे कडील कर्ज 
वसूल करणेकरीता मौजे वंजारवाडी ता . बारामती, जि . पुणे येथील मिळकत गट नं . ८३ मधील ( १) श्रीमती आरुणा संजय खाडे, ( २) सुशांत 
संजय खाडे, ( ३ ) अनुष्का संजय खाडे २ व ३ अपाक आई अरुणा खाडे यांचे हिस्स्यांचे संपूर्ण क्षेत्र तसेच मोजे जळोची, ता . बारामती, जि . पुणे 
येथील मिळकत गट नं . १३१ / १ क्षेत्र ७ हे ६९ आर पैकी प्लॉट नं . ३२ व ३३ क्षेत्र ४०x११० फूट व त्यामधील १००४५७ चौ . मी . बांधकामाची 
इमारत ( १) श्रीमती अरुणा संजय खाडे, ( २ ) सुशांत संजय खाडे, ( ३ ) अनुष्का संजय खाडे, ( ४ ) श्रीमती विठाबाई पांडूरंग खाडे २ व ३ अपाक 
आई आरुणा खाडे यांचे हिस्स्यांचे संपूर्ण क्षेत्र व मौजे वंजारवाडी ता . बारामती, जि . पुणे येथील मिळकत गट नं . १०५ क्षेत्र ७ हे ३४ आर पैकी ० 
हे ११ . ५ आर क्षेत्र श्रीमती आरुणा संजय खाडे यांचे कर्ज वसूल करणेकरिता, (१ ) ( श्रीमती आरुणा संजय खाडे, ( २ ) सुशांत संजय खाडे, 
( ३ ) अनुष्का संजय खाडे २ व ३ अपाक आई अरुणा खाडे यांचे नावे असणारी मिळकत जमीन क्षेत्र व घर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला हुकूमनामा ज्या पक्षकाराविरुद्ध वसुली तारण देणाऱ्या जमीन गावाचे नाव मिळकत क्षेत्र चौ. फूट 
क्रमांक व दिनांक दाखला देण्यात आला आहे मालकाचे नाव तालुका व जिल्हा गट क्रमांक क्षेत्र आर 

त्याचे नाव 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१०१/ ८०५ / २०१५ श्रीमती आरुणा संजय ( १ ) श्रीमती आरुणा संजय खाडे वंजारवाडी, ८३ आरुणा खाडे, सुशांत 
२४ /०४/ २०१५ . 

खाडे . ( २) सुशांत संजय खाडे ता . बारामती , 

अनुष्का खाडे यांचे 
( ३ ) अनुष्का संजय खाडे जि . पुणे . 

हिस्स्याचे संपूर्ण 
२ व ३ अपाकआई अरुणा खाडे 

क्षेत्रावर. 
१०१ / ८०५ / २०१५ श्रीमती आरुणा संजय ( १ ) श्रीमती आरुणा संजय खाडे जळोची, १३१ / १ ०७ हे ६९ आर पैकी 
२४ / ०४ / २०१५. खाडे. ( २ ) सुशांत संजय खाडे ता . बारामती , 

प्लॉट नं . ३२ व ३३ 
( ३ ) अनुष्का संजय खाडे जि . पुणे . 

क्षेत्र ४०x११० फूट 
( ४ ) विठाबाई पांडूरंग खाडे 

व त्यामधील 
२ व ३ अपाकआई आरुणा खाडे 

१००४५७ चौ . मी . 

बांधकामाची इमारत . 
१०१ / ८०५/ २०१५ श्रीमती आरुणा संजय (१ ) श्रीमती आरुणा संजय खाडे वंजारवाडी, १०५ ०७ हे ३४ आर पैकी 
२४ / ०४ / २०१५ . खाडे. ( २) सुशांत संजय खाडे ता . बारामती , 

० हे ११ . ५ आर. 
( ३ ) अनुष्का संजय खाडे जि . पुणे . 

२ व ३ अपाक आई आरुणा खाडे 
__ जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा , ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची 
रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

युवराज नारायण फरांदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
___ महाराष्ट्र शासन नियुक्त . 
समता नागरी सह. पतसंस्था मर्या. 
निरा , ता . पुरंदर, जि . पुणे . 


har 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६ -डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ ११ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 

(I) 
No. A - 3902/ 2013 . - The Hon ble High Court has been pleased to make the transfer and 
postings of the following Judicial Officers . 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Smt. R . M . Shinde 

Joint Civil Judge , Junior Division and 
Joint Civil Judge, Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Ratnagiri vice Shri A . M . Patankar 
Chiplun , District Ratnagiri. 

transferred . 
Shri S . D . Indalkar 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Ratnagiri vice Shri R . V . Nadagadalli . 
Khed , District Ratnagiri. 
3 . Shri A . M . Patankar 

Joint Civil Judge , Junior Division and 
Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Khed , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

District Ratnagiri vice Shri S . D . 
Ratnagiri. 

Indalkar transferred . 
4 . Smt. S . S . Jadhav 

Joint Civil Judge , Junior Division and 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate, First Class, Chiplun , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

District Ratnagiri vice Smt. R . M . 
Ratnagiri. 

Shinde transferred . 
Shri R . N . Chavan 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Kaij , District Beed . 
Ambajogai, District Beed . 

( II) 


The Hon ble High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers in the order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri R . V . Nadagadalli. 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Ratnagiri . 
Ratnagiri. 
Shri P . R . Kulkarni 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
Extra Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Ambajogai, District Beed . 
Ambajogai, District Beed . 

vice Shri R . N . Chavan transferred . 


2 . 


Bombay , 
dated the 15th October 2013 . 


C . V . BHADANG , 
Registrar General. 


भाग एक -( म .उ.वि .)- २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६ -डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 

(I) 
No. A - 3902/ 2013 /8318 & 19 . - The Hon ble the High Court has been pleased to make the 
transfer and postings of the following Judicial Officers : 
Name and Present Posting 

New Posting 
Shri R . M . Kapate 

. . Joint Civil Judge , Junior Division and 
3rd Joint Civil Judge, Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Rahata , District Ahmednagar vice 
Sangamner , District Ahmednagar . 

Shri O . S . Patil . 
2 . Smt. M . D . Nanaware 

5th Joint Civil Judge, Junior Division 
12th Joint Civil Judge, Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Shrigonda, District Ahmednagar . 
Ahmednagar . 
Shri V . V . Khulape 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
13th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Rahata , District Ahmednagar . 
Ahmednagar . 
4 . Shri M . D . Saindane 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
14th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate, First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Sangamner, District Ahmednagar 
Ahmednagar . 

vice Shri V . D . Ghagi. 
5 . Shri K . M . Chakranarayan 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
Extra Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Newasa , District Ahmednagar. 
Shrirampur, District Ahmednagar. 

( II) 


3 . 


The Hon ble High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers in the order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Shri V . D . Ghagi 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Sangamner , District Ahmednagar vice 
Sangamner , District Ahmednagar . 

Shri R . M . Kapate transferred . 
Shri O . S . Patil 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate, First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Rahata , District Ahmednagar . 
Rahata , District Ahmednagar . 
3 . Shri B . V . Burande 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
Extra Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Shrirampur, District Ahmednagar . 
Shrirampur , District Ahmednagar . 
4 . Shri A . R . Soni 

Joint Civil Judge , Junior Division and 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad vice Shri A . H . Shingane 
Aurangabad . 

Retired . 


7 . 


4 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ १३ 
Name and Present Posting 

New Posting 
5 . Smt. V . M . Gotsurve 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad vice Shri A . R . Soni. 
Aurangabad . 
6 . Shri J. M . Dalvi 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad vice Smt. V . M . Gotsurve . 
Aurangabad . 
Smt. R . J. Pawar 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad vice Shri J. M . Dalvi. 
Aurangabad . 
8 . Shri A . A . Khan 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad vice Smt. R . J . Pawar . 
Aurangabad . 
9 . Smt. M . M . Patil 

6th Joint Civil Judge , Junior Division 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad vice Shri A . A . Khan . 
Aurangabad . 
Shri Prasad P . Kulkarni 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad vice Smt. M . M . Patil. 
Aurangabad . 
11. Smt. H . A . Ansari 

8th Joint Civil Judge , Junior Division 
9th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad vice Shri P . P . Kulkarni. 
Aurangabad . 
12 . Smt. J . V . Pekhale -Purkar 

9th Joint Civil Judge , Junior Division 
10th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad vice Smt. H . A . Ansari. 
Aurangabad . 
13 . Shri B . B . Gaware 

10th Joint Civil Judge , Junior Division 
11th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad vice Smt. J. V . Pekhale 
Aurangabad. 

Purkar . 
14 . Smt. M . Y . Doiphode 

11th Joint Civil Judge , Junior Division 
12th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate, First Class, 

Aurangabad vice Shri B . B . Gaware . 
Aurangabad . 
15 . Shri Abdulkarim A . Shaikh 

12th Joint Civil Judge , Junior Division 
13th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad vice Smt. M . Y . Doiphode. 
Aurangabad . 
16 . Smt. M . B . Kulkarni 

13th Joint Civil Judge, Junior Division 
14th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad vice Shri A . A . Shaikh . 
Aurangabad . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६- डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५ - ११, शके १९३७ 


New Posting 
14th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Smt. M . B . Kulkarni. 


15th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Smt. B . K . Patil. 


16th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Smt. D . A . Doiphode . 


17th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Shri S . S . Chopda . 


Name and Present Posting 
17. Smt. B . K . Patil 

15th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
18. Smt. D . A . Doiphode 

16th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 

Aurangabad . 
19. Shri S . S . Chopda 

17th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
20 . Shri R . S . Wankhede 

18th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
21. Smt. A . B . Niware 

19th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
22 . Shri M . B . Kudte 

20th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Smt. M . P . Ekhe 
21st Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 

Aurangabad . 
24 . Shri A . R . Deore 

Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
25 . Shri G . D . Landbale 

Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 


18th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Shri R . S . Wankhede . 


19th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Smt. A . B . Niware. 


20th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Shri M . B . Kudte . 


21st Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Smt. M . P . Ekhe. 


22nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 


Bombay , 
dated the 21st October 2013 . 


C . V . BHADANG , 
Registrar General. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६ - डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५- ११ , शके १९३७ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

Order 


No. G / 769/ 11186 /11196 . - Consequent Upon the retirement on superannuation of ( 1 ) Shri R . 
B . Kaniskar , Master (Adm ) with effect from 31st August 2012 ( A . O . H .) and ( 2 ) Shri G . G . Patil, 
Master (Adm ) with effect from 31st July 2013 ( A . O . H .) and Upon Reading an Order dated 27th 
February 2013 appointing Shri V . B . Kadu , Master (Adm ) as Deputy Registrar on deputation 
in the Office of the Armed Forces Tribunal with effect from 1st March 2013 , the Hon ble the 
Chief Justice has now been pleased to pass the following Orders : 


( I) 


Shri Farooque Shaikh , Section Officer is promoted and appointed as Master (Adm ) on the 
establishment of the Registrar ( O . S .)/Prothonotary and Senior Master in the pay scale of 
Rs . 15 ,600 -39100 + G . P . 6 ,600 vice Shri R . B . Kaniskar, Master (Adm ) with effect from 1st 
August 2013 , until further orders . He is appointed to act as In -charge of C . S . Department 
(work of High Court Building ) and posted to work in Certified Copy Department. 


( II ) 


Mrs . S . F . D Costa , Section Officer Officers is promoted and appointed as Master (Adm ) on 
the establishment of the Court Receiver , High Court , Bombay, in the pay scale of Rs. 15 ,600 
39100 + G . P . 6 ,600 vice Shri G . G . Patil, Master (Adm ) with effect from 1st August 2013 , until 
further orders . 


( III ) 


Shri Shakeel A . M . Y ., Section Officer is promoted and appointed as Master (Adm ) on the 
establishment of the Registrar ( O . S .)/Prothonotary and Senior Master in the pay scale of 
Rs . 15 ,600 - 39, 100 + G . P . 6 ,600 vice Shri V . B . Kadu , Master (Adm ) with effect from 1st August 
2013 , until further orders . 


Bombay , 
dated the 31st July 2013 . 


By order and in the name of the Hon ble the Chief Justice , 

D . V . SAWANT, 

Registrar ( O . S .)/ 
Prothonotary and Senior Master. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६ - डिसेंबर २, २०१५ / अग्रहायण ५- ११ , शके १९३७ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या, 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 

गृह विभाग 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १३ ऑगस्ट २०१५ 
क्रमांक. पीईएन. १०१५ / प्र. क्र . १७१ /( भाग -१ )/ राउशु -१. - महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम , १९८२, नियम १०( १) नुसार 

..... राजपत्रित अधिकारी दिनांक ३१ जुलै २०१५ ( मध्यान्हनंतर ) पासून 
नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


अनुक्रमांक 
__ (१ ) 


नाव 
( २ ) 


पदनाम व नियुक्तीचे ठिकाण 

( ३ ) 


जन्मदिनांक 

( ४ ) 


१ 
२. 


श्री . एच. जे. साळवे निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क , ए विभाग, ठाणे . 
श्री . के . एस . गोसावी निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क , भरारी पथक , धुळे . 


दिनांक १२ जुलै १९५७ 
दिनांक २९ जुलै १९५७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

दि. ज. शेडमेखे, 
कक्ष अधिकारी . 


गृह विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१५ 
क्रमांक. पीईएन . १०१५ / प्र. क्र . १७१/ राउशु -१. - महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम, १९८२, नियम १०( १) नुसार राज्य उत्पादन 
शुल्क विभागातील खाली निर्देशित गट - अ व गट- ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी दिनांक ३१ जुलै २०१५ ( मध्यान्हनंतर ) पासून नियत 
वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


पदनाम व नियुक्तीचे ठिकाण 


अनुक्रमांक 
____ (१ ) 

१ 


( ३ ) 


नाव 
( २ ) 
श्री . डी. बी . मोरे 


जन्मदिनांक 
( ४ ) 


दिनांक ३ जुलै १९५७ 


२. 


श्री . जी . पी. आसेरी 


दिनांक ३ जुलै १९५७ 


तदर्थ अधीक्षक ( गट - अ), राज्य उत्पादन शुल्क , 

सिंधुदुर्ग. 
उप अधीक्षक ( गट- ब), राज्य उत्पादन शुल्क , 

मे. संजीवनी ससाका, अहमदनगर . 
तदर्थ सहायक आयुक्त ( गट -ब ), राज्य उत्पादन शुल्क , 
विभागीय उपायुक्त, राउशु, औरंगाबाद यांचे कार्यालय , 
औरंगाबाद . 


३. 


श्री . सी . डी . चौगुले 


दिनांक ३ जुलै १९५७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

दि . ज. शेडमेखे, 
कक्ष अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


